मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत “ग्रामीण 
भागातील सर्वच मुलींना इयत्ता १२ वी पर्यंत 
शिक्षण घेणे शक्‍य व्हावे, याकरिता गांव ते 
शाळा दरम्यान वाहतुकीची सुविधा उपलब्ध 
करून देणे” या योजनेअंतर्गत गडचिरोली 
जिल्ह्यांकरिता ५५ अतिरिक्‍त बसेस उपलब्ध 
करुन देणेबाबत. (शुध्दीपत्रक) 


महाराष्ट्र शासन, 
नियोजन विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्र :-माविका-२०२४/प्र.क्र.१०३/का.१४१८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक:- २६ फेब्रुवारी,२०२४. 


संदर्भ:-१) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.माविका-२०२४/प्र.क्र.१०३/का.१४१८, 
दि. ०६ फेब्रुवारी, २०२४. 
२) मानव विकास आयुक्तालय, छत्रपती संभाजीनगर यांचे पत्र.क्र.२०२४/माविआ/ 
ससंअ-१/अबसेस/१०२, दि.२२ फेब्रुवारी,२०२४. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


उपरोक्त संदर्भिय क्र.(१) येथील दिनांक ०६.०२.२०२४ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद 


क्र.४ नंतर पुढीलप्रमाणे परिच्छेद क्र. ४ (अ) समाविष्ट करण्यात येत आहे. 


४(अ) मानव विकास कार्यक्रम अंतर्गत आर्थिक वर्ष सन २०२३-२४ मध्ये नियोजन 


विभागाच्या “मागणी क्रमांक ओ-१, २०५३ जिल्हा प्रशासन, ०९३, जिल्हा आस्थापना, पंचवार्षिक 


योजना अंतर्गत योजना ०४, आयुक्‍त, छत्रपती संभाजीनगर (०४)(०१) मानव विकास निर्देशांकांत 


वृध्दी करणे (20439239) दत्तमत्त” या लेखाशिर्षाअंतर्गत “३१ सहायक अनुदान वेतनेत्तर” या 


उदिष्टाखाली अर्थसंकल्पित तरतुदीमधून उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 


आयुक्‍त, मानव विकास यांनी दर्शविल्यानुसार सन २०२३-२४ या आर्थिक 


वर्षाकरिता गडचिरोली जिल्हयाकरिता प्रति बस अंदाजित ₹ Yo लक्ष याप्रमाणे एकूण ५५ अतिरिक्त 


बसेससाठी ₹२२.०० कोटी (रु. बावीस कोटी मात्र) इतके अनुदान आहरीत करुन महाराष्ट्र राज्य 


मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई यांना उपलब्ध करुन देण्याची कार्यवाही करावी. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः माविका-२०२४/प्र.क्र.१०३/का.१४१८ 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 


संकेत स्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०२२६१५००००६९१६ असा आहे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NITIN BHANUDAS KHEDKAR 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=99977b58556463dbb2db463cec9482d 1 3f7661ed3b2a95e83e3 
86485fff4c21e, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


KHEDKAR =<, 
(नितीन खेडकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

२) मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे सचिव. 

३) मा. उपमुख्यमंत्री, यांचे खाजगी सचिव 

४) महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

५) महाळेखापाल-१/२ (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 
) 
) 
) 


६) शासनाचे मुख्य सचिव. 

७) शासनाचे सर्व अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, 

८) मा.कार्यकारी अध्यक्ष राज्य नियोजन मंडळ, नवीन प्रशासकीय भवन, १८ वा मजला, 
मंत्रालयासमोर,मुंबई-३२. 

९) आयुक्‍त AM विकास आयुक्‍तालय,बाबा पेट्रोलपंपजवळ,अदालत रोड, छत्रपती संभाजीनगर. 

१०)उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, वाहतूक 

भवन, डॉ. ए. एन. मार्ग, मुंबई -४०० ००८. 

११) विभागीय आयुक्त , (संबधित) 

१२) जिल्हाधिकारी , (संबधित) 

१३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, (संबधित) 

१४ संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र शासन, मुंबई. 

१५) उपायुक्‍त, नियोजन, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय,( संबधित) 

१६) जिल्हा नियोजन अधिकारी ,( संबधित) 
) 
) 
) 


१७ जिल्हा कोषागार अधिकारी ,( संबधित) 
१८) नियोजन विभागातील सर्व सह सचिव/ उप सचिव 
१९) निवड नस्ती (का.१४१८), नियोजन विभाग. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


